सन 2098-20 करिता राष्ट्रीय कृषि विकास 
योजना-रफ्तार योजनेंतर्गत अनुसूचीत जमाती 
प्रवर्गासाठी वितरीत केलेल्या निधीपैकी ₹१.०० 
कोटी निधीचे पुर्नवितरण करणे. 


महाराष्ट्र शासनन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक: राकृवि ०३१९ /प्र.क्र. ९०/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०४२ 
दिनांक : १३ जुले, २०२१ 
संदर्भ : 

१. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व शहोतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 

पत्र क्र. ७-१/२०१९- आरकेव्हीवाय, दि. २२/०२/२०१८ 
२. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व होतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 

पत्र क्र. १-१५/२०१९ आरकेव्हीवाय/१, दि. ०६/०६/२०१९ 
३. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि ०३१९ /प्र.क्र. ८८/१४-अ, दि. २९/०६/२०१९. 
४. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि ०३१९/प्र.क्र.८९/१४-अ, दि. २८/०८/२०१९ 
५. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि ०३१९ /प्र.क्र. ८९/१४-अ, दि. ११/०९/२०२० 
६. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि ०३१९ /प्र.क्र. ८९/१४-अ, दि. २४/०२/२०२१ 
७. कृषि व पदुम विभागाचे शासन पत्र क्र. राकृवि ०३१९/प्र.क्र.८८/१४-अ, दि. ०३/०३/२०२० 
८. कृषि आयुक्तालयाचे आदेश क्र. कृुआ/नि/राकृवियो/अ.जमाती/१४८, दि. ०१/०१/२०२० 
९. कृषि आयुक्तालयाचे आदेशा क्र. कृआ/नियोजन/राकृवियो/अ.जमाती/२६८०३, दि. २३/१०/२०२० 


शासन निर्णय : 


सन २०१९-२० मध्ये राज्यास राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत केंद्र व राज्य शासनाच्या ६०:४० 
अर्थसहाय्याच्या प्रमाणात एकूण ₹४१८.४४ कोटी निधी प्राप्त झाला होता. सदर निधी राष्ट्रीय कृषि विकास 
योजनेंतर्गत मंजूर विविध प्रकल्पांना वितरीत करण्यात आला होता. सन २०१९-२० मध्ये विविध प्रकल्पांना 
वितरीत केलेल्या अनुसूचीत जमाती प्रवर्गाच्या ₹.४७.४२ कोटी निधीपैकी वितरीत करण्यात आलेला निधी 
विहित कालावधीत खर्च होण्याच्या शक्‍यतेनुसार अंमलबजावणी यंत्रणांनी समर्पित केलेला ₹. १.०० कोटी 
निधी आयुक्‍त (कृषि) यांच्याकडे फेर वितरणासाठी उपलब्ध झाला होता. 


राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गतच्या निधी पुनर्वितरणाबाबत दि. ०३/०३/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये 
(संदर्भ क्र. ७ दिलेल्या सुचनेनुसार आयुक्त (कृषि) यांनी ₹.१.०० कोटी निधीचे राकृवियो अंतर्गत मंजूर अन्य 
प्रकल्पांना संदर्भ क्र. ८ व ९ वरील आदेशान्वये पुर्नवितरण केळे आहे, सदर पुनर्वितरणास या शासन 
निर्णयान्वये शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. पुनर्वितरीत केलेल्या ₹. १.०० कोटी निधीचा प्रकल्पनिहाय 
/ अंमलबजावणी यंत्रणानिहाय तपशिल या झासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ नमूद केलेला 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०३१९ /प्र.क्र. ९०/१४-ओ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७१३१३०२१२३५०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत: 


Cc “७ A OO 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andge 
Ge jent Of Maharash 


° 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture and ADF Department, 
h rl a al postalCode=400032, st=Maharas| 


htra, 
2.5.4.20=5d5ab93b4e4f2fcd87e1 2fe1 9b8965025d482b1 beeOfffaa62085c34db6 
bfd8c, 
serialINumber=d8d9626c9e038380cd235c048f20d7ce74cffd3a95f2ac3c192e9c9 
ha narakan n g © stt35e271, en-Shrikant Chandrakant Andge 
Date: 2021.07.13 13:11:04 +05'30' 
(श्रीकांत चं. आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (पदुम व पणन), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव (ATEN), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


७. सचिव (जलसंधारण), मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
९. व्यवस्थापकीय संचालक (MSHMPB), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे 


-0 
— 
es 


२०. 


२१. 
२२. 
23. 
२४. 
२५. 


. आयुक्‍त (पशुसंवर्धन), औंध, पुणे 
. आयुक्त (दुग्धव्यवसाय), वरळी, मुंबई 
. आयुकत (मत्स्यव्यवसाय), मरीन ड्राईव्ह, मुंबई 
. महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, भांबुर्डा, भोसले नगर, पुणे. 
. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
.संचालक (प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
. संचालक (रेशीम), विभागीय आयुक्तालय परिसर, सिव्हील लाईन्स, नागपूर 
१७. 
ac 
4g. 


कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, गुलटेकडी, मार्केट यार्ड, पुणे 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, गुलटेकडी, मार्केट यार्ड, पुणे 
महालेखाकार (स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री (कृषि व फलोत्पादन) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०३१९ /प्र.क्र. ९०/१४-ओ 


परिशिष्ठ - अ 


कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. राकृवि ०३१९ /प्र.क्र. ९०/१४-अ , दि. १३/०७/२०२१ चे सहपत्र 
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतर्गत प्रकल्प निहाय / अंमलबजावणी यंत्रणा निहाय अनुसूचीत जमाती प्रवर्गासाठी वितरीत रु.१.०० 


कोटी निधीचे पुर्नवितरण 
वर्ष - २०१९-२० (रक्‍कम ₹. कोटीत) 
अ. प्रकल्पाचे नाव प्रकल्प ।सन २०१९-२०) सन 2019-20 समर्पित / पुनर्वितरीत 
क्र मंजूरीचे वर्ष | करिता मधील शासन | पुनर्वितरीत निधी | करण्यात येत 
प्रकल्पाची । निर्णयान्वये प्रवर्ग असलेला 
किंमत निहाय वितरीत निधी 
करण्यात आलेला 
निधी 
ह शासकीय फळ रोपवाटिकांमध्ये sine ates eeu: Sse Ea ae 
कलम /W तयार करणे ; ; ; न 
कृषि विभागातील क्षेत्रिय अधिकारी / 
२ कर्मचा-यांचे वनामती / रामेती येथे २०१९-२० ७.४९ ०.४० po ०.४५ 
प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी 
३ | कांदा चाळ प्रकल्प २०१८-१९ १४.६९ २.११ ९७७ ०.५५ 
Grand Total ३७.४० ३.५१ चि .00 es 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


